Reg . No . NPCITY/ 236 / 2015- 17 


PANA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक १० ] सोमवार , मे १५ , २०१७/ वैशाख २५ , शके १९३९ [ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ५५. ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक -नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय क्र . विकाअ १११५/ प्र . क्र . ८८ / ५, दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ . 


नियुक्ती आदेश 


क्रमांक एमएजी - कार्या-८ - टे . ३- सांले - ४३४- २०१७. 


उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , आशुतोष सलील , जिल्हा चंद्रपूर , मा . 
पालकमंत्री महोदयांकडून चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित करण्यात आलेल्या व तद्नंतर शासनाकडून सदर प्रस्तावित व्यक्तींना विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करण्याकरिता त्यांचे नावास मंजुरी प्रदानानंतर खालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण ८३ व्यक्तींचीविशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांची ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत 
अस्तित्वात राहील . तसेच , राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे 
न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच किंवा त्यापुर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास , विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी 
प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे/ तहसिल कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी प्राथमिक 
जबाबदारी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांची राहील . 


१ . विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


साक्षांकनाचे काम : - साक्षांकनासाठी पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मूळ दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मुळ कागदपत्रे पाहूनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी करणे व 
स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकन करावे. तसेच मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर साक्षांकन 
केल्यास साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास, त्या व्यक्तीची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती 
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीस अपात्र असेल . 


उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका- यांना नसतील . 


ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिका-यांनी उपस्थित राहू नये . 
ना - एक - १ ( १३५० ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १५ , २०१७/ वैशाख २५ , शके १९३९ 


२ . नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून देण्यात येईल . तसेच साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहित न चुकता नमूद करावी . ज्यावेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी 
मागणी पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे कडून केली जाईल त्यावेळेस ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


३ . उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


४ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे . 


५ . खालील दर्शविलेल्या अनुसूचिप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकुण ८३ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत 


आहे . 


अनुसूची 


तालुका मूल 


गाव व संपुर्ण पत्ता 


नोंदणी क्रमांक 


- 


( ३ ) 


रा . जनासलो तालका मल लिलावात 


मुल , जिल्हा चंद्रपूर 


( ४ ) 
2017 /13/ 823493369911/ 391 
2017/13/510170735702 /392 
2017 /13/748758961154/ 393 


४ 


अ . क्र . 

संपुर्ण नाव 

( २) 
१ श्री . गंगाधर मधुजी धुळेवार 

श्री . राजेश गोपाळा गोवर्धन 
३ श्री . राजेश प्रभाकर सुंभ 
४ श्री . कुसूमबाई मारोती तिवाडे 
५ श्री. गिरीश वासुदेवराव अगरकाटे 

श्री . शशीकांत दिगांबर गणविर 
७ श्री . तुमदेव परशुराम संदोकार 
___ श्री . किशोर उष्टुजी कुळमेथे 
___ श्री . रजनीकांत मोरेश्वर देवतळे 


2017 /13/ 868650492327 / 394 


2017 / 13/ 578691492460 / 395 
2017 /13/ 325581175790 / 396 


. . . 


2017 / 13/ 263488965825 / 397 


० 


० 


श्री . मल्हारी लचमा डंकरवार 


श्री . प्रभाकर दिवाकर शेंडे 


श्री . सुभाष वासुदेवराव बुक्कावार . . 
१३ श्री. ग्यानी तुळशीराम नागपूरे . . 

श्री . मुन्ना बालाजी कोटगले . . 
१५ सौ . फरीन हारून शेख 

श्री . अभिषेक शरद पोरेड्डीवार 


रा . जुनासुर्ला, तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 
रा . चिरोली, तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 
रा . नवेगाव , तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 
रा . गडीसुर्ला, तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर 
रा . भेजगाव , तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 
रा . बाबराळा, तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 
रा . जानाळा , तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर 
रा . नांदगाव , तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 
रा . नांदगाव , तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर 
रा . ताडाळा, तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर 
रा. चिरोली, तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर 
रा . थेरगाव , तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 
रा. बेंबाळ, तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 
रा. फिस्कुटी, तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 
रा . बोरचांदली , तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर । 
रा. पिपरी, तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर 
रा . ताडाळा , तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर 
रा . मुल , तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर 
रा . चक घोसरी , तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 
रा . राजोली, तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 
रा . बेंबाळ, तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 


2017 / 13/ 598660731215/ 398 
2017/ 13/509606693601 / 399 
2017/ 13 /594634746240 / 400 
2017 / 13/ 417474979048/ 401 
2017/ 13 /314354495228/ 402 
2017 / 13 /752490320720/ 403 
2017/ 13 /747815128151 / 404 
2017 / 13/ 639811836166/ 405 
2017 /13 / 269791063033 / 406 
2017 / 13/ 726376924945/ 407 
2017/13/ 644304740542 / 408 
2017/ 13/ 710941298273/ 409 
2017 / 13/ 638038086637 / 410 
2017 / 13/ 255454803822 / 411 


श्री . तेजेश्वर शामराव पिपरे 


१८ 
१९ 


श्री . रविंद्र काशीनाथ पोरसीगुंलवार . . 
श्री . महेंद्र निलकंठ थेरकर 
श्री . भारत सदाशिव रामटेके 
श्री . अमीत रमेश ठिकरे 
श्री . आनंदराव तुकाराम पेटकूले . . 


२२ 


2017/ 13/ 842167001030 / 412 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे १५, २०१७ / वैशाख २५ , शके १९३९ 


३ 


( १ ) 


( ३ ) 


२३ 
२४ 


(२ ) 
श्री . हिराणी नारायण चुदरी 
श्री .विजय बापुजी पाखमोडे 


२५ श्री . काशीनाथ स्वामीनाथ सिंह 
२६ श्री . विश्वजीत चंदनसिंह चंदेल . . 
२७ श्री . नरिंदर सिंग गुरुनामसिंग दारी 
२८ श्री .किशोर सितारात मेश्राम 
२९ सौ . प्रियंका अशोक नाईक 
३० श्री . संतोषसिंह हनुमानसिंह चौहान . . 
३१ श्री . राकेश श्रीहरी मांढरे 
३२ श्री . सुरेंद्र विष्णुदेव राणा 
३३ श्री . आकाश आनंदराव मेश्राम 
३४ श्री . चंदनसिंह रविंद्रसिंह गहेरवार . . 

श्री . निरज क्रिष्णराव झाडे 
३६ श्री . हनुमंतू मीनप्पा भंडारी 
३७ श्री . दिलीप ओंकारप्रसाद पाठक . . 
३८ श्री. गोपालकिशन हरबन्दसिंग अरोरा 
३९ श्री . प्रमोद रामदास रामील्लावार . . 

कु . राजदा बानो जिपाउद्दीन सिद्दीकी 
४१ श्री . शेख युसुफ शेख इब्राहिम 

श्री . प्रकाश हरी दुधे 
श्री . आलोक प्रेमचंद साळवे 


अनुसूची - चालू 

( ४ ) 
रा. नवेगांव भुजला , तालुका मुल , जिल्हा चंद्रपूर 2017 /13/ 333477180648/ 413 
रा . राजोली, तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर 2017/13/ 451574608207 /414 

तालुका बल्लारपूर 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 250176493420/ 415 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017/13/339824962107 /416 
रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/13/ 

/ 417 
रा . बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13 /979582620650 / 418 
रा. बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 204216454799/ 419 
रा. बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 803487884844 /420 
रा . बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 969567617696 / 421 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13/521000051626/ 422 
रा. बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 955633104530/ 423 
रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 394465234791 /424 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13 / 880272302600/ 425 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13/514222365739/ 426 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13 / 286584897317/ 427 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर , जि. चंद्रपूर 2017/13/ 695636969648/ 428 
रा. बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 320104231135/ 429 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 /13/732203296596/ 430 
रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 217912384947 / 431 
रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13 /716903365261 / 432 
रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 /13 / 492145741651/ 433 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13/838227091940/ 434 
रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 696998384387 / 435 
रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13 /740782697069 / 436 
रा . बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13/ 226595261401 / 437 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13/246211849977 / 438 
रा . बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 830439658545/ 439 
रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13 /916663377902 / 440 
रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13/ 603840709062 / 441 
रा . बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 235594463365/ 442 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/343185600917/ 443 


४४ 


श्री . अनिल आनंद बिहारी पाण्डेय . . 


४५ कु. वनीता माधवराव सोनुले 
४६ श्री . स्वप्नील महेंद्र फुलमाळी 
४७ श्री . विजय गणेशलाल चौधरी 

श्री . अरविंद रमापती दुबे 
४९ श्री. दिपक देवरावनिंदेकर 
५० श्री . रामकृपाल रामपाल निषाद 
५१ श्री .विरांन्ना दुधिया बदावत 
५२ श्री . घनश्याम बापुराव बुरडकर 
५३ श्री. दिगांबर शंकर अडुरवार 


. . 


. . 
. . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १५, २०१७/ वैशाख २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( १ ) 
५४ श्री . सुनिल दामोधर लोहकरे 
५५ श्री. रवि ओदेलू चेरकुतोटावार . . . 
५६ श्री . सचिन मोहनराव केने 
५७ श्री . आशीष मुरलीधर देवतळे 
५८ श्री . आभिषेक सतिश गोगुलवार 

श्री . अजय धोंडूजी जुमडे 
६० श्री . प्रेमचंद राजदेव महतो 
६१ श्री . मनोज तुळशिदास डोमळे 

सौ . स्नेहल पराग टिबडीया 
६३ श्री . गिरीष तुळशीराम तोरे 
६४ श्री . सुनिल नामदेवराव कोंगरे 

श्री . बाबुराव भगवान खोब्रागडे 
६६ श्री . सुनिल कवडू फरकडे 
६७ श्री . बंडू श्रावण पिपरे 

श्री . विजय बालाजी भोयर 

श्री . अनिल मारोती बोबाटे 
७० श्री . स्वप्नील राजेश बोरकर 

सौ . गीता अजय दरवडे 
७२ श्री . योगानंद विठ्ठलराव ताजणे 
७३ श्री . रविंद्र प्रभाकर येलमूले 

श्री . श्रीकृष्ण महादेव गिरडकर 
७५ श्री . अजय वासुदेव जोगी 
७६ श्री . सेनापती हरबाजी पोटे 

श्री . प्रविण जगन्नाथ ईटनकर 
७८ सौ . सविता ऊर्फ शेवंताबाई बंडूजी बावणे 
७९ श्री . प्रमोद गोपीनाथ ठाकुर . . 


रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13 / 298530035537 / 444 
रा . बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13/ 495171621236 / 445 
रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13/ 839935158475/ 446 
रा. बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13/18906188833/ 4477 
रा . बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 /13/726585042387 / 448 
रा. बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 806985031393/ 449 
रा. बल्लारपुर, तालुका बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 /13/515900063031/ 450 
रा . बल्लारपुर , तालुका बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 / 13/ 776450598759/ 451 
रा. कोठारी, ता . बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017/ 13 /350033431966 / 452 
रा. कोठारी, ता. बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13/356095239503/ 453 
रा . कोठारी , ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 / 13/ 922369406810/ 454 
रा. कोठारी, ता . बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 / 13/ 399507105049 / 455 
रा. कोठारी, ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/13/ 421898257322 / 456 
रा . मानोरा, ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 / 13/ 467405937897 / 457 
रा. नवीन दहेली, ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 969617588417/ 458 
रा. जुनी दहेली, ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017/ 13/776105787027/ 459 
रा. बामनी, ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 / 13/ 792599949272/ 460 
रा . बल्लारपुर , ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 / 13/ 201461063542 / 461 
रा . बामनी , ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 309384045553/ 462 
रा . विसापुर , ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 667451244350 / 463 
रा . विसापुर , ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 / 13/ 414514736577 / 464 
रा . विसापुर, ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 / 13/ 246020465749 / 465 
रा . विसापुर, ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 / 13/ 990784857686 / 466 
रा. विसापुर, ता . बल्लारपुर, जि . चंद्रपूर 2017 / 13/ 528667027362/ 467 
रा. विसापुर , ता . बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 / 13/ 997216630086/ 468 
रा . विसापुर , ता. बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 2017 /13/ 659471500867 / 469 
तालुका- गोंडपिपरी 
रा . गोंडपिपरी , जि . चंद्रपूर 

2017/13/ 586297960539/ 470 
रा . भंगाराम तळोधी, ता . गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर 2017/ 13 /585769329962 / 471 
रा . गोंडपिपरी , जि . चंद्रपूर 

2017 /13/ 850072980509/ 472 
रा . गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर 

2017 /13/ 344240243588 / 473 


H 


टनकर 


. . 


. . 


८० श्री . वैभवकुमार मोरेश्वर उमक 
८१ सौ . अर्चना सतिशराम आईंचवार 


८२ 


सौ . मनिशा नवनाथ लोखंडे 


८३ श्री . राहुल लटारी गिरसावळे 


चंद्रपूर : 
दिनांक १२ मे २०१७ . 


आशुतोष सलील , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १५ , २०१७/ वैशाख २५ , शके १९३९ 


५ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७ . 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय , क्र . विकाअ १११५ / प्र . क्र . ८८ / ५ , दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ . 


नियुक्ती आदेश 


क्रमांक एमएजी- कार्या- ८ - टे . ३- सांले - ४३७- २०१७ . 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी, आशुतोष सलील , जिल्हा चंद्रपूर , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण १६८ जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सदस्यांची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करीत असुन त्यांची ही नियुक्ती, नियुक्ती आदेशापासून ५ वर्षकिंवा विद्यमान जिल्हा परिषद /पंचायत समिती बरखास्त होणे किंवा जिल्हा परिषद 
सदस्य/पंचायत समिती सदस्य पद संपुष्टात येणे यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास पदसिद्ध विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच 
किंवा ती त्यापुर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा 
जिल्हाधिकारी यांचेकार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी प्राथमिक जबाबदारी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका -यांची राहील . 


( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


( अ ) साक्षांकनाचे काम : - साक्षांकनासाठी पडताळणीसाठी किंवा यथस्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मूळ दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मुळ कागदपत्रे पाहूनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी करणे व 
स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकन करावे. तसेच मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर साक्षांकन 
केल्यास साक्षांकन करणारे सदस्य जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती 
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 


उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका- यांना नसतील . 


ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिका- यांनी उपस्थित राहू नये . 
( २) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडुन उपलब्ध 
करून देण्यात येईल . तसेच साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी . ज्यावेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी 
मागणी पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळेस ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


( ३) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या 
वरील कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

( ४ ) प्रत्येक पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस 
दाखवावे. 

( ५) खालील दर्शविलेल्या अनुसूचिप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद/पंचायत समिती मधील निर्वाचित एकूण १६८ सदस्यांची पदसिध्द विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा परिषद सदस्य 


अनुक्रमांक 


नाव 


गाव व संपूर्ण पत्ता 


( १ ) 


( २ ) 


o 


सौ . ममता घनश्याम डुकरे 


e 


श्री . सतीश मनोहरराव वारजुरकर 


( ३ ) 
मु . पो . भिसी, वार्ड क्र . १, ता . चिमूर , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . शंकरपूर , ता . चिमूर, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . नेरी, ता. चिमूर, जि . चंद्रपूर 
मु . माकोना, पो. सावरी बि ., ता . चिमूर , जि . चंद्रपूर 


eu 


श्री . मनोहर इसन मामीडवार 


x 


सौ . रेखाबाई दिलीप कारेकार 
ना -एक - २ ( १३५०) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १५ , २०१७/ वैशाख २५ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


५ 


( २) 
श्री . गजानन तुकाराम बुटके 
श्री . गोपाळा मारोती दडमल 
श्री . संजय होमराज गजपुरे 
श्री . खोजराम गोविंदा मरस्कोल्हे 
सौ . नैना विनाश गेडाम 
श्री .क्रिष्णलाल बाजीराव सहारे 
सौ . स्मिता राजेश पारधी 
सौ . दिपाली रविंद्र मेश्राम 
श्री . प्रमोद रघुनाथ चिमुरकर 
श्री . राजेश मारोतराव कांबळे 
श्री. नागराज मुगूटराव गेडाम 
सौ . रुपा विजय सुरपाम 
श्री . रमाकांत श्रीधर लोधे 
श्री . मानीक तुळशीराम घोडमोरे 
श्री . मारोती वामन गायकवाड 
सौ . अर्चना नरेंद्र जिवतोडे 
श्री . प्रविण धोंडूजी सुर 
श्री . यशवंत रामभाऊ वाघ 
सौ . आसावरी विजय देवतळे 
श्री . राजु मारोती गायकवाड 
सौ .विद्या संदिप किन्नाके 


१५ 


मु . कवठाळा, पो . पिंपळनेरी, ता. चिमूर , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . कुनघाडा चक , ता . नागभिड , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . मिथुर , ता . नागभिड , जि . चंद्रपूर 
मु . वलनी, पो . सावरगाव, ता . नागभिड, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . सावरगाव , ता . नागभिड , जि . चंद्रपूर 
मु . नांदगाव जाणी , पो . ता . ब्रम्हपूरी , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . मालडोंगरी, ता . ब्रम्हपूरी , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . खेडमक्ता, ता. ब्रम्हपूरी , जि . चंद्रपूर 
रा . जेवराबोडी मेंढा, पो . मेंडकी, ता . ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . नान्होरी , ता . ब्रम्हपूरी , जि . चंद्रपूर 
मु . लोनवाही , पो . ता . सिंदेवाही, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . गुंजेवाही , ता .सिंदेवाही, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . रत्नापूर , ता. सिंदेवाही , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . मोहाळी नले , ता .सिंदेवाही , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . वायगाव, तु. ता . भद्रावती, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . नंदोरी, ता . भद्रावती, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . माजरी , ता . भद्रावती, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . घोडपेठ , ता . भद्रावती , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . सोईट , ता . वरोरा, जि . चंद्रपूर 
मु . आसाळा, पो . भटाळा, ता . वरोरा , जि . चंद्रपूर 
मु . लोनगाडगा , पो . पांझूर्णी, ता . वरोरा , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . चरुरखटी , ता . वरोरा, जि . चंद्रपूर 
मु . खैरगाव , पो. चिनोरा , ता . वरोरा, जि . चंद्रपूर 
रा . एकता चौक , पो . दुर्गापूर, ता . जि . चंद्रपूर 
मु . पो . चिचपल्ली , ता. जि . चंद्रपूर 
मु . नेरी , ऊर्जानगर, ता . जि . चंद्रपूर 
मु . पो . साखरवाही , ता. जि . चंद्रपूर 
मु . अमराई, वार्ड नं . २, घुग्घूस , ता . जि . चंद्रपूर 
रा . नकोडा, वार्ड क्र . १, सिमेंटनगर, ता. जि . चंद्रपूर 
मु .फिस्कुटी , पो . राजगड, ता . मुल , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . नांदगाव , ता . मुल, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . दाबगाव मक्ता, ता . मुल , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . निमगाव , ता . सावली , जि . चंद्रपूर 
मु . चिचबोडी, पो . मोखाळा , ता . सावली, जि . चंद्रपूर 


सौ . सुनंदा शेषराव जिवतोडे 


सौ . ज्योती विकास वाकडे 


३० 


३१ 


सौ . रोशनी अनवर खान 
श्री . गौतम झिटूजी निमगडे 
सौ . वनिता नामदेवराव आसुटकर 
श्री . रणजित गजानन सोयाम 
सौ . नितु विनोद चौधरी 
श्री . ब्रिजभुषन महादेव पाझारे 
सौ . संध्या रुशेश्वर गुरनुले 
सौ . शितल प्रशांत बाम्बोडे 
श्री . पृथ्वीराज उध्दव अवताडे 
सौ . वैशाली सुरेश शेरकी 
सौ . योगीता धनराज डबले 


३७ 
३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १५, २०१७/ वैशाख २५ , शके १९३९ 


७ 


अनुसूची – चालू 


، 


( २ ) 
सौ . मनिषा मोतीराम चिमुरकर 
श्री . संतोष सुधाकर तंगडपल्लीवार 
श्री . राहूल शरद संतोषवार 
श्री . देवराव विठोबा भोंगळे 
सौ . स्वाती किशोर वडपल्लीवार 
सौ . कल्पना संदीप अवथरे 
सौ . वैष्णवी अमर बोडलावार 
श्री . हरीश मारोतराव गेडाम 
सौ . वैशाली राजु बुध्दलवार 
सौ . विना सुरेश मालेकर 
श्री . शिवचंद्र जगन्नाथ काळे 
सौ . कल्पना उत्तम पेचे 
सौ . गोदावरी सुरेश केंद्रे 
सौ . कमलबाई दत्ता राठोड 
श्री . सुनिल बाबुराव उरकुडे 
श्री . गोदरु रामशाव जुमनाके 
श्री . नामदेव बापुजी करमनकर 
सौ . मेघा दिलीप नलगे 


मु . पो . चकपिरंजी , ता . सावली, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . कापसी, ता. सावली, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . सातारा तुकुम , ता . पोंभूर्णा, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . घुग्गुस , ता . जि . चंद्रपूर 
मु . धानापूर , पो . करंजी, ता . गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . विठ्ठलवाडा , ता . गोंडपिपरी , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . भंगाराम तळोधी, ता . गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . बामणी दुधोली, ता . गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . पळसगाव, पो . कोठारी, ता . बल्लारपूर , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . कोडसी बुज . ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर 
मु . अल्ट्राटेक सिमेंट कॉलनी, आवाळपूर , ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . परसोडा , ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर 


मु . आंबेझरी, ता . जिवती, जि . चंद्रपूर 


श्री . प्रदिप गुलाब कामडी 
सौ .विद्या रामदास चौधरी 
श्री . रोशन रवी ढोक 
सौ . भावना संजय बावणकर 
सौ . नर्मदा भास्कर रामटेके 
सौ . लता अरुण पिसे 
श्री . पुंडलिक चिंधुजी मत्ते 
श्री . शेख अजहर जमील मजहर जमील 
श्री . शांताराम तुकाराम सेलवटकर 
सौ . गिता अरुण कारमेंगे 
श्री . अरविंद नानाजी देशमुख 
सौ . रागिनी दिगंबर गुरपूडे 
श्री . संतोष विठ्ठल रडके 
सौ. प्रणय गणेश गड्डमवार 
सौ . सुषमा गोपाल खामदेवे 


मु . सेवादासनगर , ता . जिवती, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . गोवरी, ता . राजुरा , जि . चंद्रपूर 
मु . पो. जिवती , ता . जिवती , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . देवाडा, ता . राजुरा, जि . चंद्रपूर 

मु . पो . चिंचोली बुज., ता . राजुरा , जि . चंद्रपूर 
पंचायत समिती सदस्य 

मु . पो . भिसी, वार्ड क्र . ४, ता . चिमुर , जि . चंद्रपूर 
मु . बोरगाव बु., पो . आंबेनरी, ता . चिमुर, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . शंकरपूर, ता . चिमुर, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . शंकरपूर , ता . चिमुर, जि . चंद्रपूर 
मु . शिवणपायली, पो . नवतळा , ता. चिमुर , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . नेरी, ता. चिमुर, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . खडसंगी, ता. चिमुर, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . खडसंगी, ता . चिमुर , जि . चंद्रपूर 
मु . टेकेपार , पो . तळोधी ना ., ता. चिमुर, जि . चंद्रपूर 
मु . करवडा, पो . मदनापूर , ता. चिमुर , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . मांगली अरब , ता . नागभिड , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . म्हसली, ता . नागभिड, जि . चंद्रपूर 
मु . नवेगांव पांडव , ता . नागभिड, जि . चंद्रपूर 
मु . पो. भिंडाळा, ता . नागभिड, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . गोविंदपूर, ता . नागभिड , जि . चंद्रपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे १५ , २०१७/ वैशाख २५ , शके १९३९ 


७२ 


७५ 


PPPP 


सौ . रंजना वासुदेव पेंदाम 
श्री . प्रफुल देविदास खापर्डे 
श्री. शामसुंदर सोमाजी पुरकाम 
सौ. ममताबाई दिवारु कुंभारे 
श्री . विलास नानाजी उरकुडे 
सौ . सुनंदा गजानन ढोरे 
सौ . उर्मिला प्रेमलाल धोटे 
श्री . प्रकाश श्रावण नन्नावरे 
सौ . प्रणाली प्रमोद मैंद 
सौ . सुनिता बाबुराव ठवकर 
श्री . थानेश्वर केशवराव कायरकर 
श्री . रामलाल महादेव दोनाडकर 
श्री. निलकंठ डोनू मानापूरे 
श्री . मधुकर रामा मडावी 
श्री . रितेश योगेश्वरदास अलमस्त 
श्री . राहुल बाळाभाऊ पोरड्डीवार 
श्री . रणधीर माधवराव दुपारे 
सौ . मंदा राजेश्वर बाळबुध्दे 
सौ. प्रिती किशोर गुरनूले 
सौ . नलिना नरेंद्र चौधरी 
सौ . शिला राजु कन्नाके 
सौ . बबीता बंडू कारमेंगे 
श्री . महेश नानाजी टोंगे 
सौ .विद्या सतिश कांबळे 
श्री . प्रविण नारायण ठेंगणे 
सौ . नाजुका सुरेश मंगाम 
श्री . चिंतामण सुदाम आत्राम 
श्री . नागोबा उध्दव बहादे 


८७ 


अनुसूची - चालू 

(३ ) 
मु . पो . तळोधी बाळापूर , ता . नागभिड, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . पळसगाव खु., ता . नागभिड , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . वढोणा, ता . नागभिड , जि . चंद्रपूर 
मु . तोरगाव खुर्द, पो . मोर्शी, ता . ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . अ- हेर नवरगाव, ता . ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर 
मु . चिंचोली बु., पो. हरदोली , ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
मु . झिलबोडी , पो . ब्रम्हपुरी , ता . ब्रम्हपुरी , जि . चंद्रपूर 
मु . भगवानपूर , पो . अड्याळ , ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . चौगाण, ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . गांगलवाडी, ता. ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . मेंडकी, ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . बरडकिन्ही, ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . मुडझा , ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . नवरगाव, ता . सिंदेवाही , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . पळसगाव जाट , ता .सिंदेवाही, जि . चंद्रपूर 
मु . पवनपार , पो. गुंजेवाही, ता सिंदेवाही , जि . चंद्रपूर 
मु . लोनवाही, पो .सिंदेवाही, ता .सिंदेवाही, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . रत्नापूर , ता . सिंदेवाही, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . शिवणी, ता .सिंदेवाही , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . पेटगाव , ता . सिंदेवाही, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . वासेरा , ता . सिंदेवाही, जि . चंद्रपूर 
मु . आष्टा, त. भद्रावती, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . गुळगाव , ता . भद्रावती, जि . चंद्रपूर 
मु . मांगली रै., ता . भद्रावती , जि . चंद्रपूर 
मु . जेना , ता . भद्रावती , जि . चंद्रपूर 
मु . कुचना, ता . भद्रावती, जि . चंद्रपूर 
मु . न्यु माजरी , पो . माजरी, ता . भद्रावती, जि . चंद्रपूर 
मु . ढोरवासा रै., पो . भद्रावती, ता . भद्रावती, जि . चंद्रपूर 
मु . तिरवंजा मो ., ता . भद्रावती, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . कोसरसार , ता . वरोरा , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . डोंगरगाव रै., ता . वरोरा , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . भटाळा, ता . वरोरा, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . येरखेडा, ता . वरोरा , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . नागरी, ता . वरोरा, जि . चंद्रपूर 


९७ 


१०० 


सौ . आश्विनी भास्कर ताजणे 


१०१ 


सौ . पपीता गोपाळराव गुळघाणे 


१०२ 


१०३ 


श्री . खुशाल राजेश्वर सोमलकर 
सौ . वंदना राजु दाते 
श्री . नारायण केशव कारेकर 


१०४ 


१०५ 


श्री . विकास भारतराव डांगरे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे १५, २०१७ / वैशाख २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


११० 


१११ 


११२ 


( २ ) 
सौ . रोहिणी राजेश देवतळे 
सौ . संजिवनी मिलींद भोयर 
सौ . पार्वती चंपत ढोक 
श्री . विजय बापुराव आत्राम 
श्री . रविंद्र संभा धोपटे 
सौ . संगिताबंडू उपरे 
श्री . संजय कवलदेव यादव 
श्री . सिंधु लटारू लोनबले 
श्री . चंद्रकांत केशव धोडरे 
श्री . पंकज लक्ष्मण ढेंगारे 
सौ . केमा भारत रायपुरे 
श्री . विकास शामराव जुमनाके 
श्री . प्रेमज्योत विश्वनाथ चिवंडे 
श्री. निरीक्षण नारायण तांड्रा 
सौ . शालु विवेक शिंदे 


११३ 


११४ 


११५ 


११६ 


لي 


११७ 


११८ 


११९ 


१२० 


१२१ 


सौ . सविता रुषी कोवे 


१२२ 


मु . पो . सोईट , ता . वरोरा, जि . चंद्रपूर 
मु . वंधली, पो . पांझूर्णी, ता . वरोरा , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . सालोरी, ता . वरोरा , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . शेगांव , ता . वरोरा, जि . चंद्रपूर 
मु . करंजी , पो . शेंबळ , ता . वरोरा, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . भटाळी , ता . जि . चंद्रपूर 
रा . सिद्धार्थनगर दुर्गापूर , तह. जि . चंद्रपूर 
मु . चोरगाव , पो . पदमापूर, ता . जि . चंद्रपूर 
मु . नागाळा , पो . चिचपल्ली , ता . जि . चंद्रपूर 
मु . खैरगाव चांदसुली , ता . जि . चंद्रपूर 

ऊर्जानगर कोंडी , वार्ड क्र . ५ , ता . जि . चंद्रपूर 
मु . चारगाव , पो . ताडाळी , ता . जि . चंद्रपूर 
मु . दाताळा , पो . रामनगर , ता . जि . चंद्रपूर 
मु . पो . इंदिरानगर घुग्घूस , ता . जि . चंद्रपूर 
मु . पो . घुग्घूस , वार्ड क्र . ६, ता . जि . चंद्रपूर 
मु . पो . नकोडा सिमेंटनगर , ता . जि . चंद्रपूर 
मु . पो . मारडा , ता . जि . चंद्रपूर 
मु . पो. राजोली , ता. मुल, जि. चंद्रपूर 
मु . पो. चिमढा, ता . मुल , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . राजगड , ता . मुल , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . बेंबाळ, ता . मुल , जि . चंद्रपूर 
मु . पो. चिरोली, ता . मुल , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . चिंचाळा , ता . मुल , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . अंतरगाव, ता . सावली , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . बोरमाळा, ता . सावली , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . पाथरी, वार्ड क्र . १, हनुमान चौक , ता . सावली, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . व्याहाड खुर्द, ता . सावली , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . खेडी , ता . सावली, जि . चंद्रपूर 
मु . पारडी, पो . कवडी, ता . सावली, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . व्याहाड खुर्द, ता . सावली, जि . चंद्रपूर 
मु . उपरी, पो . निलसनी पेठगाव , ता. सावली, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . देवाडा खुर्द, ता . पोभूर्णा, जि . चंद्रपूर 
मु . भिमणी, ता . पोभूर्णा, जि . चंद्रपूर 
मु . घाटकूळ , ता . पोंभूर्णा, जि . चंद्रपूर 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


सौ . वंदना सुभाष पिंपळशेंडे 
सौ . जयश्री गजानन वलकेवार 
श्री . घनश्याम तुकाराम जुमनाके 
श्री . संजय मधुकर मारकवार 
श्री . चंदु गजानन मारगोनवार 
सौ . वर्षा राजेंद्र लोनबले 
सौ . पुजा पन्नालाल डोहाने 
सौ . उर्मिला मनोज तरारे 
सौ . संगिता शेखर चौधरी 
श्री . तुकाराम मोतीराम ठिकरे 
सौ . मनिषा दिपक जवादे 
श्री . विजय गुड्डी कोरेवार 
सौ . छाया दिपक शेंडे 


१२८ 


१२९ 


१३० 


१३१ 


१३२ 


१३३ 


१३४ 


१३५ 


श्री . रविंद्र गजानन बोलीवार 


१३६ 


१३७ 


श्री . गणपतराव उकाजी कोठारे 
सौ . ज्योतीताई परशुराम बुरांडे 
सौ . अल्का श्रीनिवास आत्राम 
श्री . विनोद मारोती देशमुख 


१३८ 
१३९ 


ना - एक- ३ ( १३५० ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे १५ , २०१७/ वैशाख २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


( २) 


( ३ ) 


१४० 


१४१ 


१४२ 


१४३ 


१४४ 


१४५ 


श्री . गंगाधर बोंडकूजी मडावी 
सौ . भुमी चंद्रशेखर पिपरे 
श्री . मनिष देवाजी वासमवार 
सौ . कुसूम वसंत दुमणे 
सौ . सुनिता भानेश येग्गेवार 
श्री. दिपक सदाशिव सातपुते 
श्री . अरुण नानाजी कोडापे 
सौ .विद्या हरीदास गेडाम 
श्री . गोविंदा पांडूरंग पोडे 
सौ . इंदिरा रमेश पिपरे 
श्री . सोमेश्वर बबनराव पद्मगिरीवार 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


१५० 
१५१ 


श्री . श्याम दादाजी रणदिवे 


१५२ 


१५३ 


१५४ 


मु . ठाणेवासना , ता . पोंभूर्णा, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . आक्सापूर , ता . गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर 
मु . गणेशपिपरी , पो. भं. तळोधी , ता . गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पानोरा , पो . धामनगाव , ता . गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . भंगाराम तळोधी , ता . गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . सोनापूर देशपांडे, ता . गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . धाबा , ता . गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . विसापूर , ता . बल्लारपूर, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . नांदगाव पोडे, वार्ड नं . १, ता. बल्लारपुर , जि . चंद्रपूर 
मु . मानोरा, वार्ड नं . ३, ता . बल्लापूर , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . कोठारी, वार्ड नं . ३, ता . बल्लापुर , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . धानोली, ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर 
मु . भारोसा, पो . भोयेगाव , ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . बाखर्डी, ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर 
मु . बिबी, पो . नांदा , ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . वनसडी, ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . सावलहिरा , ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर 
मु . जनकापुरा, पो . पाटण , ता. जिवती, जि . चंद्रपूर 
मु . वणी बुज , पो . नोकेवाडा, ता . जिवती, जि . चंद्रपूर 
मु . कुंभेझरी , पो . पुडीयाल , ता . जिवती , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . नोकेवाडा , ता. जिवती, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . साखरी , ता . राजुरा, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . सास्ती, ता . राजुरा, जि . चंद्रपूर 
मु . पो . चुनाळा , ता . राजुरा , जि . चंद्रपूर 
मु . धानोली, पो. चींधी, ता . राजुरा , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . वरुर रोड , ता . राजुरा , जि . चंद्रपूर 
मु . पो. पांचगाव , ता . राजुरा , जि . चंद्रपूर 
मु . पो . देवाडा, ता . राजुरा, जि . चंद्रपूर 
मु . सोनुर्ली, पो . सोंडो, ता . राजुरा, जि . चंद्रपूर 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


सौ . रुपाली संजय तोडासे 
श्री . नुतनकुमार जनार्धन जिवणे 
सौ . सविता गिरीधर काळे 
सौ . सिंधुबाई सुधाकर आस्वले 
श्री . संभाशिव महादेव कोवे 
सौ . अंजना भिमराव पवार 
श्री . महेश बळीराम देवकते 
सौ . अनिता सुग्रीव गोतावळे 
सुनिल सुपारी मडावी 
श्री . संजय गजानन करमनकर 
सौ . नैना गुलाब परचाके 
श्री . तुकाराम सदाशिव मानुसमारे 
सौ . कुंदा अविनाश जेनेकर 
श्री . रामदास दामोधर पुसाम 
सौ . सुनंदा देवराव डोंगे 
सौ . मुमताज जावेद अब्दुल 
श्री . मंगेश कोंडया गुरूनुले 


१५९ 
१६० 


१६१ 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 


चंद्रपूर : 
दिनांक १२ मे २०१७ . 


आशुतोष सलील , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


